महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः असप-१२१७/प्र.क्र.१६८/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ०३ एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ :- शासन आदेशा समक्रमांक दि.०१.०१.२०१८ 


आदेश 
संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये १८ कक्ष अधिकाऱ्यांना अवर सचिव पदावर तदर्थ पदोन्नती 
देण्यात आली आहे. सदर आदेशातील श्री.ना.रा.ढाणे, यांच्या पदस्थापनेत प्रशासकीय कारणास्तव बदल 
करण्यात येत असून त्यांची सुधारीत पदस्थापना पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे.- 


अ.क्र. । अवर सचिवांवे नाव | जाती | सध्याचा विभाग | अवर सचिव पदावर सुधारित 
प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना 
पदस्थापना दिलेला 
विभाग 
| a | 2 3 8 षु & 
a श्री.ना.रा.ढाणे खुला । महसूल ववन | सार्वजनिक आरोग्य | गृहनिर्माण विभाग 
विभाग विभाग 


२. eens आदेशातील उर्वरित अटी व शर्ती कायम राहतील. 

३. श्री.ना.रा.ढाणे यांचा दि.०१/०१/२०१८ ते आदेशाच्या दिनांकापर्यंतचा कालावधी हा सक्तीचा 
प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्यास सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता देण्यात येत आहे. सक्तीचा 
प्रतिक्षाधिन कालावधी मंजूर करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम 
१९८१ च्या नियम ९(१४)(एफ) नुसार व शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.०२/०६/२००३ मधील तरतुदीनुसार 
गृहनिर्माण विभागाने करावी. 

३. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०४०३१५३०५३१३०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने 
Gajanan Bhimrao =: 


72725०47040) 
INumber=54b1 1b 1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e360173b 


G Uu rav बरम ाती ie र्त न sei 
(ग. मि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

अ.मु.स (सेवा), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

अ.मु.स./प्रधान सचिव/ सचिव, महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गृह निर्माण विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

५) सह/ उप सचिव, महसूल व वन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग व गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 

७) निवड नस्ती का.१४ 


